RNI No.MAHBIL/2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक १ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ९-१५ २०१ ९/ वैशाख १९ -२५ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २९, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


अ.क्र . 


व स्तर , 


क्रमांक आस्था- बी -२/ २२८० / सन २०१ ९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री . गॅ. जो . श्रीसुंदर , १२३ 

दिनांक १७ एप्रिल २०१ ९ दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ श्री . अ . सि . आवटे , 
दिवाणी न्यायाधीश 

दिवस ते 

चे कार्यालयीन वेळेनंतर तदर्थ जिल्हा 
खेड . अर्जित दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ 

पासून ते दिनांक २४ एप्रिल 

न्यायाधीश-१ व 
रजा . रोजीची सहा दिवस २०१९ चे कार्यालयीन 

अति . सत्र न्यायाधीश, 
वेळेपूर्वीपर्यंत . दिनांक २३ खेड . 

एप्रिल २०१९ ची सुट्टी. 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

रा . न. जोशी, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक १२ एप्रिल २०१९ . 

रत्नागिरी . 


अर्जित रजा . 


रत्नागिरी , 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०१९/ वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 ) /A.P./701 (08 ) /2019.- Whereas, In the view of upcoming parliamentary elections and 
model code of conduct there of, it is considered necessary by me for the preservation of the public order 
to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons throughout the 
city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore, I, Manjunath Singe , Dy. Commissioner of Police (Operations ), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with sub -section ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , prohibit, 

(i) Any assembly of five or more persons, 
(ii ) Any procession of any persons 

and 
(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 


for the period commencing from 00-01 hours on 27th April 2019 and ending at 24-00 hours on 
11th May 2019 throughout the City of Brihan Mumbai. 


The prohibition contained in the order exempted for : 

(a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places. 
(c) Statutory meeting of companies of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs , co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business. 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
( g ) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories , shops and establishments for normal trade , business and callings. 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 


I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous part public of places, courts, Government Offices and by proclaiming the 
same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media ofwhatever form available. 

Given under my hand and Seal on 27th April 2019. 


MANJUNATH SINGE , 
Dy . Commissioner of Police (Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९ -१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५, शके १९ ४१ 


3 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2019-8 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I, Niket Kaushik , Commissioner of Police Railways, Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - sections ( 1), ( 2 ) and (3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 
(Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 24th April 2019 to 24-00 hours of 8th May 2019. 
1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords, spears, bludgeons, unlicensed gun , knives , 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harms (violence ). Save for such firearms where license has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries, singing of songs , playing of music . 
(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 

preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols , playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the 

security of or tend to over - throw the state . 
2 . If any person goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shallbe liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , 
explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 


3. Any assembly , program , public meeting or procession of five or more than five persons in a 
public place , without due permissions is prohibited . 

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet. 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 

6. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media . 


Given under my hand and seal this 18th April 2019 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways, Mumbai. 


M pla (git.fa.g.) — 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०१९/ वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973) 


No. CP /XI(6 )/ 2266 /(04 )/2019.— Whereas, it is likely that terrorists/ anti -national elements might 
make use of drones, remote controlled micro -light aircrafts, aerial missile , para - gliders in their 
attacks and thereby endanger the life and limb of public at large , destroy public property and 
cause disturbance to Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate areas ; 


2. And whereas , it has become necessary that some checks should be put on the activities of 
terrorists /anti- national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent 
the attack through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles, para 
gliders , and immediate necessary action should be taken to prevent the same. 


3. Now therefore, I, Manjunath Singe , Deputy Commissioner of Police (Operations) , 
Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of 
the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of 
drone, remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles, para - gliders, etc. shall be allowed 
in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. 
from 20th April 2019 to 19th May 2019 except for aerial surveillance through such devices by 
Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy . Commissioner of Police (Operation ), 
Brihanmumbai. 


4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 20th April 2019 till 24-00 hrs . of 
19th May 2019 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860 . 

6. As the notice remain in served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices, 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal on the 16th day of the April, 2019 . 


MANJUNATH SINGE, 
Deputy Commissioner of Police (Operations) 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९ -१५ , २०१ ९/ वैशाख १९ -२५ , शके १९ ४१ 


G 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


( U / S 144 OF CRPC - 1973 ) 


No. CP /XI(6 )/1134 /( 02 )/2019.— Whereas , report have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai, it is noticed 
that flying balloons, high riser crackers, release of light objects, kites etc are sent in and around 
the approach of runways and the Laser Light Beams are flashed towards the direction of the 
landing aircraft, in the Free Flight Zone Around Chatrapti Shivaji Maharaj International Airport 
area thereby endangering the Safety of Flights in the said Area . 


2. And whereas , it is necessary that, some check should be put on the flying of paragliders and 
sending of ballons, high riser crackers , release of light objects , kites and usage of Laser Beam 
illumination and establishing a Laser Beam Free Flight Zone around Chatrapati Shivaji Maharaj 
International Airport so that usage of paragliders, balloons , high riser crackers , release of light 
objects, kites Laser Beams should not affect Aircraft landing , take off and Aircraft flying operations 
and that immediate action is necessary for the prevention of the same. 

3. Now , therefore I, Manjunath Singe , Deputy Commissioner of Police (Operations ),Greater 
Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the 
Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai s 
Order dated 23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act 1951 (Mah . 
Act XXII of 1951) do hereby order that, 


(a ) In the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner , No. person shall use paragliders, send 
ballons , high riser crackers, release of light objects , kites and Laser Beam in Free Flight Zone 
around Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport . 

(6 ) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to 
obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police 
Station . 


4. This order shall come into force with effect from 20th April 2019 and shall be effective for a 
period of 60 days upto 18th June 2019 (both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public, through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices, 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal this the 16th day of the April, 2019 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police 

(Operations ), and Executive 
Magistrate , Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०१९/ वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973) 


No. CP /XI(6 )/ 181/( 1 )/2019.- Whereas , report has been received that due to the situation 
prevailing in the areas under control of the Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is 
apprehended that during the Parade Ceremony arranged on the Occasion of “ MAHARASHTRA 
DAY ” on 1st May 2019 at Shivaji Park , Dadar, Mumbai that Terrorist/Anti social elements may 
attack using para gliders, Remote Control microlight Aircraft and there is every likelihood of 
breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to the human 
life, health , safety and injury to public property on that account. 

2. And Whereas, on 1st May 2019 , during the Parade Cermoney on the occasion of 
“ MAHARASHTRA DAY ” at Shivaji Park , Dadar , Mumbai, VIPs, Army, Navy and Air force Officers 
and Citizens in large of numbers come together for celebrations, it is necessary that some checks 
should be put on activities around Shivaji Park area in Dadar , Mumbai. So that Terrorist /Anti 
Social elements may not attack through para gliders , Remote control microlight and immediate 
action in necessary for the preventtion of the same. 

3. Now , therefore I, Manjunath Singe, Deputy Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec 144 of the Criminal 
Procedure Code 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that on 1st May 2019 in view of the Parade 
Cermony on the occasion of “ MAHARASHTRA DAY ” at Shivaji Park , Dadar, Mumbai no para 
gliders , Remote Control microlight aircraft flying activities to be allowed in jurisdiction of Mahim 
Police Station , Shivaji Park Police Station , Dadar Police Station and Worli Police Station . 


4. This order shall remain in force with effect from 05-00 a.m.of 1st May 2019 till 10-00 a.m. of 
1st May 2019 unless withdrawn earlier . 

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860 . 

6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices. 

Given under my hand and seal this the 24th day of the April, 2019 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police 

(Operations) and Executive 
Magistrate , Greater Mumbai. 


. 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९ -१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ८१/ २०१९. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले 
जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २१ एप्रिल २०१९ रोजी इस्टर डे/ शब- ए- बरात, दिनांक १ मे २०१९ रोजी महाराष्ट्र दिन / कामगार दिन व, दिनांक २ 
मे २०१ ९ रोजी श्री . अक्कलकोट स्वामी महाराज पुण्यतिथी असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर , पोलीस 

आयुक्त , 

ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 
( १) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशीकिंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील,किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे, हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 


. 


" 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिक परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २१ एप्रिल २०१ ९ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ५ मे २०१ ९ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहिल. वरील मनाई 
आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे , 


दिनांक २० एप्रिल २०१ ९ . 


विवेक फणसळकर, 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९-१५, २०१९/ वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
विषय महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी 

होणेबाबत. 
क्रमांक पोआ/ नमुं / वि.शा. / म.आ / २२२ ९ / २०१९.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक १७ एप्रिल २०१ ९ रोजी महावीर जयंती, दिनांक १९ एप्रिल २०१९ रोजी हनुमान जयंती, गुड फ्रायडे व दिनांक २१ एप्रिल २०१ ९ रोजी 
ईस्टर संडे असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . त्याचप्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक सन 
२०१ ९ च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून , दिनांक १० मार्च २०१९ रोजी पासून आचारसंहिता लागू केलेली आहे. नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयाचे हद्दीत २५ ठाणे लोकसभा मतदारसंघात ( परिमंडळ -१ ) व ३३ मावळ लोकसभा मतदार संघात ( परिमंडळ-२) दिनांक २९ एप्रिल 
२०१ ९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २३ मे २०१ ९ रोजी मतमोजणी होणार आहे. लोकसभा निवडणूक २०१९ जाहीर झाल्याने विविध राजकीय 
पक्षांच्या सभा , प्रचार फेऱ्या , मेळावे इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन होणार आहे. मतदान प्रक्रिया निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पाडावी व 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १७ एप्रिल २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते 
दिनांक १ मे २०१९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७(१ ) व ( ३) चा अंमल जारी 
करणे आवश्यक आहे . 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३. त्याअर्थी, मी, पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १७ एप्रिल २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक १ मे २०१९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ 
दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी , दंड, काठ्या , बंदुका , रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे, देशी- विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे , तयार करणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचेप्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

७. सदरचे आदेशाची जाहीररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९. 


पंकज डहाणे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, नवी मुंबई. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९ -१५, २०१९/ वैशाख १९-२५ , शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 

आदेश 


- 


- 


क्रमांक सनिदे / ब-१/ अव. संस्था / आरेको - ऑपकलेफुटकल्टिसोसा/ पुनरू / २४३/ अंतिम आदेश / २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६० ( सुधारित अधिनियम , २०१३ ) चे कलम १९( ब ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १८ (१ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार मी, कृ . रा. धुळप , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, देवगड , आरे को - ऑपरेटिव्ह कलेक्टिव्ह फुट कल्टिव्हेशन लि ., आरे , 
ता . देवगड, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक २८०८१ / सन १९ ६१ , दिनांक २९ मार्च १९ ६१ या अवसायन संस्थेची पुनर्रचना करत आहे व पुढीलप्रमाणे 
पुनर्रचनेस मंजुरी देण्यात येत आहे 

( १) संस्थेच्या सदस्यांनी संस्थेच्या उपविधीत नमूद उद्देशाप्रमाणे ( एकत्रितरित्या फळलागवड करणे व त्याची विक्री करणे ) कामकाज 
संस्थेने सुरू करावयाचे आहे. 

( २) संस्थेच्या मालकीची स्वतःची १० एकर जमीन अशी स्थावर मालमत्ता असून संस्थेचे दप्तरी कागदपत्र व ताळेबंदानुसार बँकेतील 
सेव्हींग खाते / शेअर्स खाते यामधील रक्कमे व्यतिरिक्त कोणतीही स्थावर अगर जंगम मालमत्ता नाही. 

( ३) पुनर्रचनेनंतर किमान २ वर्षे नफा वाटणी करता येणार नाही. मात्र २ वर्षांनंतर विहित टक्केवारीने राखीव निधी , बुडीत कर्ज निधी 
रक्कम वर्ग केल्यास नंतर शिल्लक नफ्याचा विनियोग सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांच्या पुर्व संमत्तीने करावा लागेल . 

( ४ ) संस्थेच्या राखीव निधीची गुंतवणूक सहकार कायद्यातील व उपविधीतील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 
(५ ) संस्थेचे शासकीय लेखापरिक्षण करून घेऊन त्याचा दोष दुरुस्ती अहवाल विहित मुदतीत सादर करावयाचा आहे. 
( ६) पुनर्रचना करावयाच्या संदर्भात सादर केलेल्या पुढील पाच वर्षांच्या योजनेप्रमाणे कामकाज संस्थेने त्वरित सुरू करावयाचे आहे. 

( ७ ) संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ( सुधारणा), १९ ६० व नियमातील तरतुदीप्रमाणे कामकाज करणे बंधनकारक राहील 
व या तरतुदीस अधिन राहून संस्थेने आदर्श उपविधी स्वीकृत करून निबंधकास मान्यतेसाठी सादर करावे. 

( ८ ) अवसायकांनी सुचविलेल्या व पुनर्रचना योजनेत नमूद केलेल्या अस्थायी /हंगामी संचालक समितीचा नामनिर्देशन कालावधी आदेशाचे 
तारखेपासून १ वर्षापुरता राहील सदरच्या मुदतीनंतर पुढील व्यवस्थापक समितीने निवडणुकीची कार्यवाही संस्थेने सहकारी कायदा , कानु व 
उपविधितील तरतुदीनुसार करणे संस्थेवर बंधनकारक आहे . समिती सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे: 

( १ ) श्री . भिकाजी वसंत जेठे 
( २ ) श्री . सदानंद जगन्नाथ लोके 
( ३ ) श्री . जयप्रकाश शंकर खाजणवाडकर 
( ४ ) श्री . विष्णु अंकूश जेठे 
( ५ ) श्रीमती दिपिका देवानंद जेठे 
( ६ ) श्रीमती हेमलता विलास जेठे 
( ७ ) श्री . देवानंद अंकूश जेठे 
( ८ ) श्री . रावजी सोनू जेठे 
( ९ ) श्री . राजेंद्र वसंत जेठे 
( १० ) श्री . विकास यशवंत जेठे 
( ११ ) सुरेश शिवा खाजणवाडकर . 

वरीलप्रमाणे नियुक्त अस्थायी/हंगामी समिती सदस्यांची एक महिन्याचे आत सभा घेऊन समितीतील सदस्यांमधून संस्थेचे चेअरमन व 
व्हाईस चेअरमन म्हणून विधीवत निवड करण्यात यावी. संस्थेचे दप्तरी कामकाज पाहण्यासाठी संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम ७४ (१) मधील पात्रता धारण करणाऱ्या व्यक्तीची सचिव पदी नियुक्ती करणे व त्यास कार्यालयाची मान्यता घेणे संस्थेवर बंधनकारक राहील . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज दिनांक २७ मार्च २०१ ९ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कृ . रा . धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

देवगड, जि . सिंदुदुर्ग. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०१९ / वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश 


- 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क. १५६/ श्री. गजानन सह ./ २०१९ /८४७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या श्री . गजानन सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
कु . निता बाळकृष्ण केसरकर 

लिपीक 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृह. मुंबई, ठाणे , 


१ 


नवी मुंबई 


अटी . 


~ 


(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री . गजानन सहकारी पतपेढी लि ., मुंबई " असा फलक लावता 
येऊ शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९ -१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५, शके १९ ४१ 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक १० एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


~ 


पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक , नवी मुंबई यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ / वाह / नमुं / १०९ ६/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, सीबीडी वाहतूक शाखेच्या हद्दीत सीबीडी सेक्टर नं . ११ येथे मेट्रो रेल्वे स्टेशन १ चे 
कामकाज सुरू करण्यात येणार आहे. सदर परिसरालगत सी.बी.डी. रेल्वे स्टेशन , नवी मुंबई महानगरपालिकेची जुनी इमारत , कोकण भवन इमारत , 
सरकारी / खाजगी बँका अशा विविध शासकीय , निमशासकीय तसेच विविध कार्पोरेट ऑफीसेसच्या इमारती अशा विविध व्यावसायिक आस्थापनांनी 
गजबजलेला असल्याने सदर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नागरिक हे पायी/त्यांचेविविध वाहनांनमधुन येत -जात असतात. 

काम सुरू झाल्यानंतर कामाकरिता रस्त्याचे शेजारी /रस्त्यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या बांधकाम साहित्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी 
होऊन संपूर्ण सी.बी.डी. रेल्वे स्टेशन, सेक्टर-११, सेक्टर १५ , भाऊ पाटील चौक परिसरातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडून त्याचा विपरीत 
परिणाम संपूर्ण सी.बी.डी. परिसरातील वाहतूक यंत्रणेवर होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे एखादी दुर्घटना घडल्यास तेथून प्रवास करणारे 
नागरिक / वाहने यांची जीवीत तसेच वित्तहानी होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम . व्ही. ए. ११६ / सी.आर. /३७/ टीआर , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा, कलम ११५ , ११६ (१) ( अ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक , 
नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 

( १) सी.बी.डी.कडून रायगड भवनाकडे जाणाऱ्या तसेच रायगड भवनाकडून सी.बी.डी.कडे येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांस “प्रवेश बंदी " 
करण्यात आली आहे . 
पर्यायी मार्ग 

सबवे बंद ठेवण्यात आल्यानंतर सी.बी.डी.कडून रायगड भवनाकडे जाणारी वाहतूक ही भाऊ पाटील चौकातून पुढे अग्रोली गाव रेल्वे 
ब्रीजवरून पुढे इच्छित स्थळी रवाना होईल. तसेच रायगड भवनकडून सी.बी.डी.कडे येणारी वाहतूक रायगड भवन चौकातून पुढे सी.बी.डी. 
बेलापूर रेल्वे स्टेशन समोरून दिवाळे सिग्नल वरून पुढे इच्छित स्थळी मार्गस्थ होईल . 

सदरची अधिसूचना दिनांक ६ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत दिवस व रात्रौ अल्टरनेट कामाचे आवश्यकतेप्रमाणे अंमलात 
राहील . 


.. 


नवी मुंबई, 
दिनांक १३ एप्रिल २०१९ . 


सुनिल लोखंडे, 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 


नवी मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०१९/ वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग निर्णय क्र . सी.एस.एल. १४ ९ ३/ ११६२ /सीआर-४७ / १५ - सी -१, 


वाचले 


- 


दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ . 


( २ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र.सनिदे/ ब-१/ आकफुकसहसं / अंतिम आदेश / ४५८६/ सन २०१५, दिनांक २१ जानेवारी 

२०१५ . 
( ३) संस्था सभासद यांचेकडील संस्था पुनरूज्जीवन करणेबाबतचा मागणी प्रस्ताव. 
( ४ ) संस्था पुनरूज्जीवन करणेबाबत झालेल्या सभेचा इतिवृत्त . 
( ५ ) अवसायक आरे को - ऑपरेटिव्ह कलेक्टिव्ह फुट कल्टिव्हेशन लि ., आरे , ता . देवगड , जि . सिंधुदुर्ग ( अवसायनात ) 

या संस्थेचे पुनरूज्जीवन करणेबाबतचा दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचा प्रस्ताव. 

( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १९ . 
क्रमांक सनिमा / ब-१ / अवसायनसंस्था/ आरे को - ऑपकलेफुटकल्टिसोसा/ पुनरू मसुदा आदेश / १९१/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, आरे को - ऑपरेटिव्ह 
कलेक्टिव्ह फुट कल्टिव्हेशन लि ., आरे. ता . देवगड, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था, नोंदणी क्रमांक २८०८१/ सन १९ ६१, दिनांक २९ मार्च १९ ६१ 
अन्वये नोंदविण्यात आला होती. परंतु संस्थेचे कामकाज काही काळ बंद झाल्याने या कार्यालयाचे मध्यंतरीय आदेश जा.क्र.सनिदे/ ब-१ / 
आफुकसंआ / मध्यंआदेश / सन २०१३, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१३ च्या मध्यंतरीय आदेशाअन्वये संस्था अवसायनात घेण्यात आली होती व 
सदर आदेश या कार्यालयाकडील आदेश जा.क्र. सनिदे/ ब -१ / आफुकसंआ/ अंतिम आदेश / ४५८६/ सन २०१५, दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये 
कायम करण्यात येऊन अंतिम आदेश निर्गमित केला आहे. तसेच संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . एस. एस . पाटील , सहकारी अधिकारी 
श्रेणी-२, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, देवगड हे पदभार सांभाळत आहेत ; आणि , 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १८( १) अन्वये 
नमुना ह मध्ये वाचले क्र . ५ अन्वये संस्थेचे पुनरूज्जीवन करण्याबाबत ठरविण्यात आले असून या कार्यालयाकडे सादर केलेला आहे. 
तसेच संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये संस्था सभासदांचे संस्था पुनरूज्जीवन मागणी अर्जानुसार संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये संस्था पुनरूज्जीवन सभा 
घेण्यात आली असून त्यास मान्यता देण्यात आली तसेच सभेतील ठराव क्र . ३ अन्वये पुनरूज्जीवीत संस्थेची अकरा सदस्य असलेली हंगामी/ 
अस्थायी समिती निवडण्यात आली आहे. त्यावरून संस्थेच्या सदस्यांची संस्था पुनःश्च कार्यरत करण्याची तयारी व संस्थेचे अवसायक यांचा 
संस्थेच्या पुनरूज्जीवनाबाबतचा अहवाल या सर्वांचे अवलोकन करता संस्थेचे पुनरूज्जीवन करणे उचीत ठरेल अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी पुढीलप्रमाणे संस्था पुनरूज्जीवन बाबतचा मसुदा आदेश करीत आहे . 


. 


मसुदा आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९६१ चा अधि. क्र . २४ ) चे कलम १९ अन्वये प्रदानित केलेल्या अधिकारापरत्वे मी , 
कृ . रा . धुळप, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, देवगड असा आदेश देतो की आरे को - ऑपरेटिव्ह कलेक्टिव्ह फुट कल्टिव्हेशन लि ., आरे, 
ता देवगड, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या पुनरूज्जीवनास पुढील अटीस अधिन राहून मंजुरी देत आहे . 

( १) संस्थेच्या सदस्यांनी संस्थेच्या उपविधीत नमूद उद्देशाप्रमाणे ( एकत्रितरित्या फळलागवड करणे व त्याची विक्री करणे) कामकाज 
संस्थेने सुरू करावयाचे आहे. 

(२ ) संस्थेच्या मालकीची स्वतःची १० एकर जमीन अशी स्थावर मालमत्ता असून संस्थेचे दप्तरी कागदपत्र व ताळेबंदानुसार बँकेतील 
सेव्हींग खाते / शेअर्स खाते यामधील रक्कमेव्यतीरीक्त कोणतीही स्थावर अगर जंगम मालमत्ता नाही . 

( ३) पुनर्रचनेनंतर किमान २ वर्ष नफा वाटणी करता येणार नाही. मात्र २ वर्षानंतर विहीत टक्केवारीने राखीव निधी, बुडीत कर्ज निधी 
रक्कम वर्ग केल्यास नंतर शिल्लक नफ्याचा विनियोग सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी याच्या पूर्व संमतीने 
करावा लागेल. 

( ४ ) संस्थेच्या राखीव निधीची गुंतवणूक सहकार कायद्यातील व उपविधीतील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 
( ५ ) संस्थेचे शासकीय लेखापरिक्षण करून घेऊन त्याचा दोष दुरूस्ती अहवाल विहीत मुदतीत सादर करावयाचा आहे. 
( ६ ) पुनर्रचना करावयाच्या संदर्भात सादर केलेल्या पुढील पाच वर्षाच्या योजनेप्रमाणे कामकाज संस्थेने त्वरीत सुरू करावयाचे आहे. 

( ७ ) संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ( सुधारणा ) १९ ६० व नियमातील तरतुदीप्रमाणे कामकाज करणे बंधनकारक राहील 
व या तरतुदीस अधिन राहून संस्थेने आदर्श उपविधी स्वीकृत करून निबंधकास मान्यतेसाठी सादर करावे. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९ -१५, २०१९/ वैशाख १९-२५ , शके १९ ४१ 
( ८ ) अवसायकांनी सुचविलेल्या व पुनर्रचना योजनेत नमूद केलेल्या संचालक समितीचा नामनिर्देशन कालावधी १ वर्षापुरता राहील सदरच्या 
मुदतीनंतर पुढील व्यवस्थापक समितीने निवडणुकीची कार्यवाही संस्थेने सहकारी कायदा, कानु व उपविधितील तरतुदीनुसार करणे संस्थेवर 
बंधनकारक आहे. 

समिती सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे 
(१ ) श्री . भिकाजी वसंत जेठे 
( २ ) श्री . सदानंद जगन्नाथ लोके 
( ३ ) श्री . जयप्रकाश शंकर खाजणवाडकर 
( ४ ) श्री . विष्णु अंकूश जेठे 
( ५ ) श्रीमती दिपिका देवानंद जेठे 
( ६ ) श्रीमती हेमलता विलास जेठे 
( ७ ) श्री . देवानंद अंकूश जेठे 
( ८ ) श्री . रावजी सोनू जेठे 
( ९ ) श्री . राजेंद्र वसंत जेठे 
( १० ) श्री . विकास यशवंत जेठे 
(११) सुरेश शिवा खाजणवाडकर . 

वरीलप्रमाणे नियुक्त व्यवस्थापन समिती सदस्यांची पुनरूज्जीवनबाबतचा मसुदा आदेश कायम केल्यानंतर एक महिन्याचे आत कमिटी सभा 
घेऊन समितीतील सदस्यांपैकी एक संस्थेचे चेअरमन व एक व्हाईस चेअरमन म्हणून विधीवत निवड केली पाहिजे. मसुदा आदेशातील अटींचे 
परिपालन करण्याची प्राथमिक जबाबदारी वरील पदाधिकाऱ्यांची राहील . संस्थेचे दप्तरी कामकाज पाहण्यासाठी संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७४( १) मधील पात्रता धारण करणाऱ्या व्यक्तीची सचीव पदी नियुक्ती करणे व त्यास कार्यालयाची मान्यता घेणे 
संस्थेवर बंधनकारक रहील . 

सदरचा मसुदा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी दिला आहे. 


कृ . रा . धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

देवगड, जि . सिंधुदुर्ग. 


. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५ , २०१९ / वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क. १५६ / जय मल्हार को / २०१ ९/८८१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या जय मल्हार को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री. सुर्यकांत महादु हुले 
श्री . सुरेश विश्वनाथ जाधव 


शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


संस्थेच्या मंजुर 
कार्यक्षेत्रापुरते . 


२ 


अटी. 


~ 


(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर जय मल्हार को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९ -१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५, शके १९ ४१ 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost 
of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे , 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
दिनांक १२ एप्रिल २०१९ . 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


. 


आदेश 


. 


क्रमांक ना . बँका / १- सआ / कर्नाळा बँक/ का.क. १५६/ २०१ ९ / ८८८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लि ., पनवेल , जि . रायगड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


१ 


श्री . दयाघन गजानन म्हात्रे 


व्यवस्थापक ( वसुली) 


वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रायगड यांना सादर करावी. 

( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


१६ 


“ 


" 


. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०१९ / वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे . 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लि ., पनवेल , 

असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे.बँकेचेमुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


" 


जि . रायगड 


करावा . 


पुणे, 

डॉ . किशोर तोष्णिवाल, 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ . 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १- सआ / अ . सावंत बँक/ का.क. १५६/ २०१९ / ८८७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि आण्णासाहेब सावंत को - ऑप . अर्बन बँक लि ., महाड , जि . रायगड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

जिल्हा 
( १ ) ( २) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


१ 


मॅनेजर 


रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 


२ 

३ 


श्री . दिनेश अनंत येरूणकर 
श्री . विश्वजित पांडुरंग सावंत 
श्री . मारूती लक्ष्मण देशमुख 
श्री . सुभाष गौरू विचारे 


फर्स्ट ग्रेड ऑफीसर 
फर्स्ट ग्रेड ऑफीसर 
फर्स्ट ग्रेड ऑफीसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९ -१५, २०१९/ वैशाख १९-२५ , शके १९ ४१ 


१७ 


(१ ) 


( ४ ) 


५ 


६ 


७ 


८ 


( २ ) 

( ३ ) 
श्री. रुपकुमार हनुमंत गालिंदे सेकंड ग्रेड ऑफीसर 
श्री . जयराम कावजी तांबे 

सेकंड ग्रेड ऑफीसर 
श्री . संतोष कृष्णा साळुखे फर्स्ट ग्रेड ऑफीसर 
श्री. सुभाष मारूती ठोंबरे फर्स्ट ग्रेड ऑफीसर 
श्री . विजय बाळकृष्ण सावंत 

फर्स्ट ग्रेड ऑफीसर 
श्री . राजीव सुधाकर पुलेकर 

फर्स्ट ग्रेड ऑफीसर 
श्री . नितीन राजाराम हाटे 

फर्स्ट ग्रेड ऑफीसर 
श्री . चंद्रशेखर बाळकृष्ण घोसाळकर फर्स्ट ग्रेड ऑफीसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 
रायगड जिल्हा 


on 


१० 


१२ 


- 


अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि अण्णासाहेब सावंत को - ऑपरेटिव्ह अर्बन 
जि . रायगड 

असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे.बँकेचे मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


बँक लि ., महाड , 


" 


" 


करावा. 


पुणे , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


वर्ग -१ , 


अर्जित रजा . 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५ , २०१९/ वैशाख १९ -२५ , शके १ ९ ४१ 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ २३४१/ सन २०१९ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 
अ.नं. न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ . श्रीमती ज्यो . ना . यादव , १०६ दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ दिनांक २१ एप्रिल २०१९ , 

दिनांक २० एप्रिल २०१ ९ 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

व २७ एप्रिल २०१ ९ व 

चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
( क . स्तर ) व अर्जित दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ व २८ एप्रिल २०१ ९ 

पासून ते दिनांक २२ 
न्यायदंडाधिकारी 

रजा. पाच दिवस 

रोजीच्या सुट्या . 

एप्रिल २०१ ९ चे कार्या 
खेड . 

दिनांक २० एप्रिल 

लयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 

श्री . श्री . शि . पचंडी , 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक दुसरे सह दिवाणी 
२ ९ एप्रिल २०१ ९ चे 

न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 

व न्यायदंडाधिकारी 

वर्ग-१, खेड यांचेकडे * 
* व दिनांक २२ एप्रिल २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून दिनांक २९ एप्रिल , २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती वृ . दि . साळवे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड यांचेकडे. 
श्रीमती श . अ . विराणी, ५१ दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ , 

श्रीमती शी . व . 
सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

व २७ एप्रिल २०१ ९ व 

पावसकर , 

चौथे सह 
( क . स्तर ) व अर्जित दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ २८ एप्रिल २०१ ९ 

दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायदंडाधिकारी 

रजा . तीन दिवस 

रोजीच्या सुटट्या . 

( क - स्तर ) व 
वर्ग-१, रत्नागिरी . 

दिनांक २२ एप्रिल 

न्यायदंडाधिकारी 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 

वर्ग-१, रत्नागिरी . 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२ ९ एप्रिल २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत . 
श्रीमती पू. आ . आपटे , २४ दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ , सौ . ज्यो . ज . माने , 
वाणी न्यायाधीश 

दिवस 

व २७ एप्रिल २०१९ व 

दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व अर्जित दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ व २८ एप्रिल २०१९ 

( क - स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी रजा . तीन दिवस 

रोजीच्या सुटट्या . 

न्यायदंडाधिकारी 
गुहागर . 

दिनांक २२ एप्रिल 

वर्ग -१, चिपळूण . 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२ ९ एप्रिल २०१ ९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यंत . 


२. 


अर्जित रजा . 


३ . 


वर्ग-१ , 


अर्जित रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचेपदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९ -१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५ , शके १९ ४१ 

१ ९ 
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

ला . द. बिले, 
रत्नागिरी, 

प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
दिनांक १७ एप्रिल २०१ ९ . 

अति . सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२ / २३५८ / सन २०१ ९. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 
अ.नं. न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ . श्री . प्र. ना . रोकडे, १४ दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ , 

श्री . वि . आ . जाधव , 
सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

ते २७ एप्रिल २०१ ९ व 

दुसरे सह दिवाणी 
( क . स्तर ) व अर्जित दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ २८ एप्रिल २०१ ९ 

न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
न्यायदंडाधिकारी रजा. पर्यंत तीन दिवस 

व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१ , चिपळूण . 

दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ वर्ग-१, चिपळूण . 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक २ ९ एप्रिल २०१९ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
श्री . अ. अ. कुलकर्णी, ४१ दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ दिनांक २३ एप्रिल २०१९ , 

श्रीमती मा . र . पाटकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

ते 

२७ एप्रिल २०१ ९ व दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) व अर्जित दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ २८ एप्रिल २०१ ९ 

( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी रजा. पर्यंत तीन दिवस 

न्यायदंडाधिकारी 
दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ 

राजापूर . 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक २ ९ एप्रिल २०१ ९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रोजीच्या सुट्या . 


अर्जित रजा . 


२ . 


रोजीच्या सुट्या . 


वर्ग-१, राजापूर . 


अर्जित रजा . 


वर्ग-१, 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 


ला . द . बिले , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अति . सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी. 


दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९-१५, २०१९/ वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २३२४ / सन २०१ ९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 
अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


mm 


श्री . 


व 


ची सुट्टी . 


रजा . 


१ 

सु . शं . गायकवाड , 

२ ९ ५ 

दिनांक १७ एप्रिल २०१ ९ दिनांक १ ९ एप्रिल २०१९ श्री . ला . द .बिले, 
जिल्हा न्यायाधीश-२ दिवस 

जिल्हा न्यायाधीश-१ 
व अति . सत्र अर्जित दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९ दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ 

व अति . सत्र 
न्यायाधीश , रत्नागिरी . 

पर्यंत दोन दिवस चे कार्यालयीन वेळेनंतर न्यायाधीश, रत्नागिरी . 
अर्जित रजा . 

पासून ते दिनांक २० एप्रिल 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 


रा . न . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ . 


रत्नागिरी . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९ -१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ २३१५ / २०१९.- श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण , यांची दिनांक ११ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १३ 
एप्रिल २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ११ एप्रिल २०१९ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. डी . मेहता, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पेण यांजकडे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २३१८ / २०१ ९.- श्री . एस . व्ही . स्वामी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल, 
यांची दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १९ एप्रिल २०१९ रोजीच्या गुड 

फ्रायडेच्या सुट्टीला 
जोडून, दिनांक १५ एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. एस. व्ही . स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
पनवेल, येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . व्ही . स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

श्री. एस. व्ही . स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
दिनांक १५ एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री. एस . बी . पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 

दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २० एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . सी . पी . काशिद , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील. 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५ , २०१९/ वैशाख १९ -२५ , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २२१५/ २०१९.- श्री. एस . डी. घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, यांची दिनांक १० एप्रिल २०१९ ते दिनांक 
१२ एप्रिल २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ९ एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ एप्रिल २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबतचा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस. डी . घनवट , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस. डी. घनवट, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एस . डी. घनवट, हे जर रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . एस . शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


दिनांक ५ एप्रिल २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ २२४२ / २०१ ९.- श्रीमती एस . जे. डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत , यांची दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक 
१५ एप्रिल २०१९ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . जे. डोलारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. जे. डोलारे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीमती एस . जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९. 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


२३ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९ -१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ ./ २२१४ / २०१९.- श्रीमती एस. ए. आर . सैयद , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल , यांची दिनांक २९ मार्च २०१९ ते 
दिनांक १ एप्रिल २०१९ अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . ए. आर. सैयद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . ए. आर. सैयद, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . ए. आर . सैयद , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . यु. एल. पाठक , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक ३ एप्रिल २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ ./ २३२८ / २०१ ९.- श्रीमती एस . टी . पवार , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल, यांची दिनांक ९ एप्रिल २०१९ ते 
दिनांक ११ एप्रिल २०१ ९ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ८ एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ एप्रिल २०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस. टी. पवार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. टी . पवार , ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती एस . पवार , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस. पानसरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


टी . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ . 


व्ही . एम . मोहिते , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०१९/ वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २४०७ / २०१ ९.- श्री . आर. जी . मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक ११ 
एप्रिल २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . आर. जी . मलशेट्टी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -३, रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर. जी . मलशेट्टी, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . आर. जी . मलशेट्टी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 


आर . जी . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१९ . 


अस्मर , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी. ४ / सन २०१९/ SRA/ 
CO/OW /१७४२१.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, अल - अरफात अपार्टमेंट 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. , सीटीएस नं . १३४, १३४/१ ते २५ , 
१३५ , १३५/१ ते १२, १३६, १३६/१ ते १३८ , १३७, १३७/१ आणि 
नॉन स्लम सी.टी.एस. नं . ५८६ ( पार्ट ), ७३८ बी / १ ए ( पार्ट ) ऑफ 
व्हिलेज दिंडोशी, पठाणवाडी, मालाड ( पूर्व), मुंबई ४०० ० ९ ७, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ टी.सी./ १२९ ७१/ सन २०१९ , दिनांक ९ एप्रिल 
२०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) 
अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी. ६ / सन २०१९ /SRA/ 
CO /OW/ १८३०४.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , शिवसाई एसआरए 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सीटीएस नं . ४५३, ४५३/१ ते 
७४ , केळकर वाडी, घाटला व्हिलेज , एम / वेस्ट वॉर्ड, मौजे- बोरला, 
चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ , या नावाने दिली असून , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी./ टी.सी./ १२९ ७५ / सन २०१९ , दिनांक १५ एप्रिल 
२०१ ९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


. 


. 


मुंबई, 
दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा . मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ . 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो.पु.प्रा . मुंबई. 


२५ 


. 


के . आर. धुळप, 


. 


~ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९ -१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक SRA/ CO/ OW/ २०१ ९ / १८३८ ९.- सहायक निबंधक , 

क्रमांक एसडीजी/ डीजीडी / जीएनएल / ( ओ) / ९ २३/ २०१८-२०१९ / 
सहकारी संस्था, ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई, यांचेकडून 

सन २०१९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री स्वामी योगी अभिनव 

सेवा सहकारी संस्था मर्या. देवगड, ता . देवगड, जि . सिंधुदुर्ग ही 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, हिल क्रेस्ट को 
ऑप. हौसिंग सोसायटी मर्यादित , सी.एस.नं. ७३ ( पार्ट ), ७४ ( पार्ट ), 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९( १) 

अन्वये नोंदणी क्र . एसडीजी / डीजीडी / जीएनएल / ( ओ )/ ९ २३ / २०१८ 
७५ ( पार्ट ), आचार्य अत्रे मार्ग , वरळी, मुंबई ४०० ०२९, ही संस्था 

२०१९ , सन २०१ ९ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ रोजी नोंदविण्यात आली 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम 

आहे . 
क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ टी.सी./१३१७७/ सन २०१ ९, दिनांक १५ एप्रिल 

सहकारी संस्था १९ ६१ मधील नियम १० (१ ) ९( क ) अन्वये संस्थेचे 
२०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 

वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “व्यापार 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) 

विषयक संस्था " असे आहे . 
अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

देवगड, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ मार्च २०१९ . 

सहकारी संस्था , देवगड . 
रविंद्र इटकर , 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 
दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ . मुंबई शहर , झो.पु.प्रा. मुंबई. 

अधिसूचना 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , वेंगुर्ला यांजकडून 

क्रमांक एसडीजी / डीजीडी / जीएनएल / ( ओ ) / ९ २४ / २०१८ 

२०१९ / सन २०१ ९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री सिद्धीविनायक 
अधिसूचना 

आंबा उत्पादक सेवा सहकारी संस्था मर्या. पुरळ , देवगड, 
क्रमांक सर्वे/ नों.क्र . / एसडीजी/ व्हीएलए /सीओएन / ६०४ / १८ 

ता . देवगड, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ / सन २०१९ / ५४०. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते 

१ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्र . एसडीजी / डीजीडी / 
की , सिंधुदुर्ग विद्यानिकेतन विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या. जीएनएल /( ओ) / ९ २४ / २०१८-२०१९, सन २०१९ , दिनांक १५ मार्च 
वेंगुर्ला, ता . वेंगुर्ला, जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / 

२०१ ९ रोजी नोंदविण्यात आली आहे . 
व्हीएलए / सीओएन / ६०४ /१८-१९ / सन २०१ ९, दिनांक २ ९ मार्च २०१९ 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१९ ६१ चा 

सहकारी संस्थांचे १ ९ ६१ मधील नियम १०( १ )( क ) अन्वये संस्थेचे 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली 

वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ व्यापार 
आहे . 

विषयक संस्था " असे आहे. 
उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम ( १२)( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 

कृ . रा. धुळप, 
सहकारी संस्थांचे १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ )( २ ) अन्वये संस्थेचे 

देवगड , 

सहायक निबंधक , 
वर्गीकरण “ ग्राहक संस्था " असून उप वर्गीकरण “ संस्था ” असे आहे . 

दिनांक १५ मार्च २०१९ . 

सहकारी संस्था , देवगड . 
दा . शं . खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कुडाळ यांजकडून 
कुडाळ , सहायक निबंधक , 

अधिसूचना 
दिनांक २ ९ मार्च २०१ ९ . सहकारी संस्था, कुडाळ . 

क्रमांक सनिकु / अ / नोंदणी / तन्वी प्लाझा गृह ./ ४ ९१ / सन 
२०१९ . - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , तन्वी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., सांगिडेवाडी, ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग संस्था 
नोंदणी क्र . एसडीजी / केडिएल / एचएसजी/ टीसी / ५४३/ २०१ ९, दिनांक 
८ एप्रिल २०१९ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९(१ ) 

अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 
भाग एक ( को.वि.पु .) - ५ अ 


. 


. 


. 


. 


२६ 


. 


सुदाम रोकडे, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९-१५, २०१९/ वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 
उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल 
सहकारी संस्था नियम १० ( १) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

यांजकडून 
" गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी )/ २४३६ / 
गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 

२०११-२०१२/ सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 

तालुका पनवेल, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे “ लोटस मानसी पार्क 
डी . एस . खताळ , 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., " कोळखे, प्लॉट क्र . ५, सर्वे 
कुडाळ , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक ८ एप्रिल २०१ ९ . 

सहकारी संस्था , कुडाळ . 

क्रमांक १२३/१३ , १२३/१२ , व १३ ओ , ता . पनवेल , जि . रायगड " 

नोंदणी क्र . आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी) / २४३६ / २०११ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , वेंगुर्ला यांजकडून 

२०१२/ सन २०११, दिनांक २४ ऑगस्ट २०११ ने ही संस्था, महाराष्ट्र 
आदेश 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) च्या 
क्रमांक संअ.श्रे -१ / अ / नों.रद्द / श्री.कु.ग्रा.बि.शे.सह. पत / सन कलम ९ ( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
२०१ ९. - मी , दा . शं . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
कुडाळ मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्री कुलस्वामीनी ग्रामीण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
बिगरशेती सह . पतसंस्था मर्या., दाभोली, ता . वेंगुर्ला, जि . सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्र . एसडीजी /व्हीएलए/ आरएसआर / सीआर/ ६०४ / सन १९९ ६ , 
दिनांक २० एप्रिल १९९ ६ या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण 

पनवेल , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०११ . 

पनवेल , ता . पनवेल. 
करण्याचा आदेश देत आहे . 
सदरचे आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझ्या सही 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल 
शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 

यांजकडून 

क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ २४३५ / 
दा . शं . खताळ , 

२०११-२०१२ / सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
सहायक निबंधक , 

तालुका पनवेल, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे “ महादेव सहकारी 

सहकारी संस्था , कुडाळ . गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल " सीटी सर्व्हे क्र . १५५ ९/ १३, १४ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल १८ आणि १५५३, पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
यांजकडून 

आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ ( टीसी )/ २४३५ / २०११-२०१२/ सन 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / २४३४ / २०११, दिनांक २४ ऑगस्ट २०११ ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
२०११-२०१२ / सन २०११. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) च्या कलम 
तालुका पनवेल , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे “ अलबदर सहकारी ९ ( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल, सीटीएस क्र . २०१ , २०१/१, कच्छी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
मोहल्ला, पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड " नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी)/ २४३४ / २०११-२०१२ / सन २०११, गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०११ ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) च्या कलम ९ (१ ) 
अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

पनवेल , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०११ . 

पनवेल . 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


- 


सुदाम रोकडे , 


पनवेल , ता . 


पनवेल , 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०११. 


सुदाम रोकडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

पनवेल, ता . पनवेल . 


२७ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९ -१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल 
यांजकडून 

यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) /२४४१ / क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / २४३ ९ / 
२०११-२०१२ / सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, 

२०११-२०१२ / सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
तालुका पनवेल, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे “ कांडपिळे अपार्टमेंट 

तालुका पनवेल, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे “ न्यू कावेरी सहकारी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पनवेल " आकुर्ली, स . नं . ९९ , गृहनिर्माण संस्था मर्या., शिलोत्तर रायचूर ", सर्व्हे क्र . ४२ , 

हिस्सा 
हिस्सा नं . ७, आकुर्ली, ता . पनवेल , जि . रायगड " नोंदणी क्रमांक 

क्र . ३, ता . पनवेल , जि . रायगड " नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / २४४१/ २०११-२०१२ / सन पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / २४३९ / २०११-२०१२ / सन २०११ , 
२०११, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०११ ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी दिनांक ४ ऑक्टोबर २०११ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) च्या कलम अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) च्या कलम ९( १ ) 
९ ( १) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


सुदाम रोकडे, 


पनवेल , 


सुदाम रोकडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

पनवेल, ता . पनवेल . 


पनवेल , 


दिनांक ११ ऑक्टोबर २०११. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


दिनांक ४ ऑक्टोबर २०११ . 


पनवेल , ता . 


~ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल 

यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी )/ २४४० / 
२०११-२०१२ / सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, 
तालुका पनवेल, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे “ ओमसाई गोदावरी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., शिलोत्तर रायचूर ,” सर्वे क्र . ४२ , 
हिस्सा क्र . ३, ता . पनवेल , जि . रायगड " नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी) / २४४० / २०११-२०१२ / सन २०११, 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०११ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) च्या कलम ९ (१ ) 
अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दापोली यांजकडून 

क्रमांक आरटीजी / ( डीपीआय )/ जीएनएल / एस / ३ ९ २ / ११-१२ / 
१९०४/ सन २०११. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , सावणेकरीन बैलगाडी 
हातपाटी वाळू उपसा सहकारी संस्था मर्यादित आंजर्ला, 
ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ व्यापार 
विषयक सर्वसाधारण संस्था " असे आहे . 


दापोली, 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०११. 


प्र. म. मालगावे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, दापोली. 


सुदाम रोकडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०११ . 


. 


पनवेल, ता . 


२८ 


. 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ९-१५, २०१९/ वैशाख १९-२५, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, देवगड ता . देवगड , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, देवगड यांजकडून 
जिल्हा सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिदे/ ब-१ / कुणबीपत / अंतिम आदेश /१५८५ / सन २०११. 
क्रमांक सनिदे/ ब -१ / मध्यंतरीय आदेश / आस्वंरो / कुवळे / १५२३ / सन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ व 
२०११.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( महाराष्ट्र १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. एम . 
अधिनियम क्र . २४) चे कलम १०२ ( १) ( सी ) अन्वये मला प्राप्त यशवंत, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, देवगड , जि . सिंधुदुर्ग 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. एम . यशवंत , सहायक निबंधक , 

प्रस्तुतच्या आदेशान्वये कुणबी सहकारी पतपेढी मर्या., मोंड , 
सहकारी संस्था, देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग मध्यंतरीय आदेश देत आहे ता . देवगड, जि . सिंधुदुर्ग, या संस्थेचे कामकाज बंद करणेबाबत या 
की , आदर्श स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., कुवळे , ता . कार्यालयाचे जा . क्र . सनिदे/ ब -१ / मध्यंतरीय आदेश / कु.प./ सन २०११, 
देवगड, जि . सिंधुदुर्ग, हिचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ डीजीडी/ जीएनएल / 

दिनांक १२ ऑगस्ट , २०११ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम 
९ १६ / एल / २००४-०५ / सन २००५, दिनांक ८ फेब्रुवारी २००५ , या 

करीत आहे . 
संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम 
१०३ (१ ) अन्वये सहकारी अधिकारी , ( श्रेणी-२ ), देवगड यांना 

देवगड, 

ए. एम . यशवंत , 
संस्थेचे ऋणपरिशोधक नेमण्यात येत आहे . 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०११ . 
म्हणून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

देवगड . 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावायोग्य हक्कांवर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर 

अंतिम आदेश 
दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपरिनिर्दिष्ट 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावी. 

क्रमांक सनिदे/ ब -१/शिहाविग्रा / अंतिम आदेश / १५ ९ १ / सन २०११. 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २९ सप्टेंबर , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ व 
२०११ रोजी दिला आहे. 

१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. एम . 

यशवंत , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, देवगड, जि . सिंधुदुर्ग 
ए. एम . यशवंत , 

प्रस्तुतच्या आदेशान्वये शिरगांव हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., शिरगाव, ता . देवगड , 
देवगड-सिंधुदुर्ग . 

जि . सिंधुदुर्ग, या संस्थेचे कामकाज बंद करणेबाबत या कार्यालयाचे 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड , 

जा . क्र . सनिदे/ ब-१/ मध्यंतरीय आदेश /शिहाविग्राभां/ सन २०११, दिनांक 
जिल्हा सिंधुदुर्ग यांजकडून 

१२ ऑगस्ट , २०११ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत 

आहे . 
मध्यंतरीय आदेश 

देवगड, 
क्रमांक सनिदे/ ब -१ / मध्यंतरीय आदेश / महिला गृह उद्यो./ १५३९ / 

ए. एम . यशवंत , 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०११. 
सन २०११.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

देवगड . 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम १०२ ( १)( सी ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. एम . यशवंत , सहायक निबंधक , उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग, मुंबई यांजकडून 
सहकारी संस्था, देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग मध्यंतरीय आदेश देत आहे 

क्रमांक मुंबई / उपनि/ टी -वि /१०४१३/ २५६३ / २०११. - याद्वारे 
की , महिला गृहवस्तु औद्योगिक उत्पादक सह. संस्था मर्या., देवगड , 

प्रमाणित करतात की , हॅपिनेस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
ता . देवगड , जि . सिंधुदुर्ग, हिचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / डीजीडी / 

लिमिटेड, बिल्डिंग क्र . ४ , सी.टी.एस. नं . ६६१/१/७, जटा शंकर 
पीआरडी/ आय / ९ ०६/ सन १ ९९ २, दिनांक १ जानेवारी, १९९ २ असून 

डोसा रोड , मुलुंड (प .), मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था, महाराष्ट्र 
या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) कलम 
कलम १०३ ( १) अन्वये सहकारी अधिकारी, ( श्रेणी-२), देवगड यांना 
संस्थेचे ऋणपरिशोधक नेमण्यात येत आहे . 
म्हणून 

९ (१) अन्वये एमयुएम / डब्ल्यूटी/ एचएसजी/ टीसी/ १०४१३ / २०११ 

२०१२/२०११, दिनांक ३ सप्टेंबर २०११ रोजी नोंदविण्यात आलेली 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावायोग्य हक्कांवर 

आहे . 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर , कागदपत्र व इतर 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपरिनिर्दिष्ट 

संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करावी. 

" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

संस्था " असे आहे . 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २९ सप्टेंबर, 
२०११ रोजी दिला आहे. 

ए. एम . यशवंत , 
मुलुंड , 

उप निबंधक , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दिनांक ३ सप्टेंबर २०११ . 
देवगड-सिंधुदुर्ग . 

सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुंबई. 


. 


राजकुमार पाटील, 


~ 


. 


. 


ܙܙ 


नवी मुंबई, 


/ 


~ 


. 


~ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ९ -१५, २०१९ / वैशाख १९ -२५ , शके १९ ४१ 

२ ९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग , मुंबई यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / एचएसजी / (टीसी)/ १३६०/ १०४१७ / क्रमांक एसडीजी / केकेआय /पीआरडी /( एल ) / १०८ ९ / २०११-१२ / 
११-१२ / २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, ता . 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुंदर निवास को - ऑप. हौसिंग कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , शिवारा मजूर 
सोसा. लि ., सी.टी.एस. नं . ३०६/१ आणि ३०६/२, प्लॉट नं . १४ , सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, मु.पो.ता. कणकवली, जिल्हा 
लक्ष्मी कॉलनी, माहुल रोड, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४ , ही संस्था , सिंधुदुर्ग, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महाराष्ट्र ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
२४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त आहे . 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
१९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

सहकारी संस्थांचेनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात 

संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " व उप वर्गीकरण " कामगारांच्या 
आले आहे . 

औद्योगिक संस्था " असे आहे . 
जे . डी . पाटील , 

रोहीदास का . बांगर , 
उप निबंधक , 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०११ . सहकारी संस्था, एम -विभाग, मुंबई . 

कणकवली, 

सहायक निबंधक, 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०११ . सहकारी संस्था , कणकवली. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सावंतवाडी यांजकडून 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक एसडीजी /व्हीडब्लूडी / जीएनएल /( सी ) /१२१० / २०११ 
क्रमांक सनिसा/ अ / नोंदणी / सदगुरू मजूर / १४३४ / ११-१२. - या 

१२ / सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , क्रमांक एस.डी.जी / 

ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , सुखशांती 
एस्.डी.आय./ पी.आर.डी ./ ( एल )/ ३५१ / २०११-१२ / सन २०११ , दिनांक 

रोजगार स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., अरुळे , मु . पो . 
२५ ऑगस्ट २०११, श्री . सदगुरू मजुर सहकारी संस्था मर्या., नेमळे , 

अरुळे , ता . वैभववाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 

संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) कलम ९( १ ) 
अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 

अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 
नोंदण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 

सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 

संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " व उप वर्गीकरण “ व्यापारी 
संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 

संस्था ” असे आहे . 
" कामगारांच्या औद्योगिक संस्था " असे आहे. 
के . डी . गायकवाड , 

रोहीदास का . बांगर , 
सावंतवाडी, 

सहायक निबंधक , कणकवली , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०११ . सहकारी संस्था , 

सावंतवाडी . दिनांक २० सप्टेंबर २०११ . सहकारी संस्था , 

कणकवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , के /प विभाग, मुंबई यांजकडून 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूके - डब्ल्यू/ जीएनएल / ओ / २३४ ९ / १० 

क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी/ टीसी / १०८३ / २०११-१२ / 
११ / २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -पश्चिम विभाग, मुंबई सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली , 
यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र. नियो. 

ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , दुर्गाप्रसाद 
क्रिष्टन पॅराडाईज प्रिमायसेस को - ऑप . सोसा. लि ., सर्व्हे नं . १११ / सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., कणकवली, ता . कणकवली , 
डी, सीटीएस नं . ८४४ / २९ , प्लॉट नं . ३०, विरा देसाई रोड , जिल्हा सिंधुदुर्ग, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
अंधेरी (प.), मुंबई ४०० ०५३, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे आली आहे. 
नियम , १९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि नियम १९ ६१ चे नियम १० (१ ) सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " व उप वर्गीकरण भाडेकरू 
" इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था " असे आहे. 
राजेंद्र वीर, 

रोहीदास का . बांगर , 
मुंबई, 

उप निबंधक , कणकवली , 

सहायक निबंधक . 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०११. सहकारी संस्था, के / प विभाग , मुंबई. 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०११ . सहकारी संस्था, कणकवली . 


~ 


. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


